लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा-२०१५ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
श्री. साहेबराव भिकू चव्हाण यांचे नियतवाटप रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१५/प्र.क्र.६६५/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १५ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा 


१) झासन निर्णय क्र.सीडीआर-१०९३/१०७७/प्र.क्र.२३/९३/अकरा, 
दिनांक १२ ऑक्टोबर, १९९३ 

२) विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका, १९९१. 

३) शासन ज्ञापन क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग एएससी १५१५/प्र.क्र.६५/१४-अ, 
दिनांक २४ जुले,२०१५. 

४) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्रमांक एमआयएस-०६१८/सीआर-१८/२०१८/तीन, 
दिनांक ३१ मे, २०१८. 


शासन ज्ञापन 


लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) या गट क मधील पदावर नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या 
लिपिक-टंकलेखक परीक्षा- २०१५ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
शिफारस केली होती. त्या अनुषंगाने उमेदवार श्री. साहेबराव भिकू चव्हाण यांचे संसदीय कार्य विभागात 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) पदावर या विभागाच्या दिनांक २४ जुलै,२०१५ च्या शासन 
ज्ञापनान्वये नियतवाटप करण्यात आले होते. 

श्री.चव्हाण यांनी श्री. प्रबोध राठोड व श्री. सुलतान साळलेमिया बारब्बा यांच्या मदतीने प्रस्तुत 
परीक्षेत गैरप्रकार करुन आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना 
सर्वसाधारण सूचनांमधीळ सूचना क्रमांक १.३.१ व १.३.३ चे उल्लंघन करुन तोतया उमेदवाराच्या 
मदतीने शासकीय नोकरी मिळविल्याने श्री.चव्हाण सदर सूचना क्रमांक १.३.१ व ५.१२.२ नुसार 
कारवाईसाठी पात्र ठरल्याने श्री.चव्हाण यांना प्रस्तुत परीक्षेच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक २७ 
जुले, २०१४ पासून आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षा व निवडीकरीता कायमस्वरुपी प्रतिरोधित 
करण्याचा तसेच आयोगाकडून प्रस्तुत लिपिक-टंकलेखक परीक्षा २०१४ मधील त्यांची लिपिक- 
टंकळेखक पदावर करण्यात आलेली शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक ३१/५/२०१८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१५/प्र.क्र.६५/१४-अ 


च्या पत्रान्वये रद्द केली आहे. यास्तव विभागाच्या दिनांक २०/७/२०१५ च्या ज्ञापनान्वये श्री. साहेबराव 
भिकू चव्हाण यांचे संसदीय कार्य विभागामध्ये केळेळे लिपिक-टंकलेखक पदावरील नियतवाटप या 
ज्ञापनाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. संसदीय कार्य विभागाने श्री. साहेबराव भिकू चव्हाण यांची लिपिक- 
टंकलेखक पदावरील नियुक्‍ती रद्द करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१५१७४९४००२०७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डु Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 

G a a nN an DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, 
J S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = General Administration 


Bhimrao Gurav (कलन, 174-30 «0830 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 
३. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-अ) ( निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


